सन २०१९-२० या शौक्षणिक वर्षामध्ये असामान्य 
परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन 
अतिरिक्त तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मंजुरी 
देण्याबाबत प्राप्त प्रस्तावांपैकी अपात्र प्रस्ताव 
नामंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनजीसी-२०१९/(२५०/१९)/मशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : १) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६. 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी- 
२०१७/(१२८/१८)/मशि-४, दिनांक ०४ जुले, २०१७. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ हा दिनांक ०१ मार्च, २०१७ पासून अंमलात आलेला 
आहे. उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण होण्याचे वाढते प्रमाण व विद्यार्थ्यांचा विशिष्ट अभ्यासक्रमाकडे 
असलेला कल विचारात घेता, कोणताही विद्यार्थी इच्छित उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये, हे विचारात 
घेऊन या अधिनियमातील कलम १०९ (८) मध्ये असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या अतिरीक्त 
नवीन तुकड्यांना जलदगती पद्धतीने मान्यता देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर तरतूदीस 
अनुसरुन शौक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी शासनास विशिष्ट विद्याशाखांच्या 
अतिरीक्त नवीन तुकड्यांचे प्रस्ताव सादर केले होते. सदर प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. एनजीसी- 
२०१७/(१२८/१८)/मशि-४, दिनांक ०४ जुले, २०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या निकषांनुसार तपासणी 
करण्यात आली. सदर तपासणीअंती विद्यापीठांनी शासनास शिफारशीत केलेल्या प्रस्तावांपेकी खाळील 
विवरणपत्र-अ मध्ये नमुद केलेल्या महाविद्यालयांचे विशिष्ट विद्याश्ञाखांच्या जलदगती अतिरिक्‍त नवीन 
तुकड्यांचे प्रस्ताव त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे विहीत निकषांची पूर्तता करीत नसल्याने नामंजूर 
करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१९/(२५०/१९)/मशि-४ 


अ.क्र क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/ शेरा 
अतिरिक्त तुकडी 
शि २ ३ PB षु 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

. नवनीत एज्युकेडान सोसायटीचे ।१. बी.काम. १३.-नाही 
नवनीत एज्युकेडान सोसायटी 
सायन्स नाईट कॉलेज 
ग्ळीडरलेन म्युन्सिपल शाळा 
इमारत, बेलासिस पुल, रेल्वे 
स्टेशनच्या समोर, मुंबई सेंट्रल, 
मुंबई ९०० ००८. 

२. (2 पदाश्री अण्णासाहेब जाधव १. बी.एस्सी. ७.-नाही-केवळ हमीपत्र 
भारतीय समाज उन्नती मंडळाचे ८.-नाही-केवळ संस्थेचे 
बी.एन.एन. कला, विज्ञान आणि प्रमाणपत्र 
वाणिज्य महाविद्यालय, 
धामणकर नाका, ता. भिवंडी, 
जि. ठाणे - ४२१ ३०५. 

३. ।|३ सहयोग प्रतिष्ठानचे सहयोग १. बी.एस्सी (हॉस्पिटॅलिटी | ६-नाही 
कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, | स्टडीज) ७-नाही 
इंद्ररत्न पॅलेस, बी-विंग, दुसरा ८-नाही 
मजला, जांभळी नाका, ठाणे (पो. ९-नाही 

१३.-नाही 

४. ४ समाज हितकरणी संस्थेचे १. बी.ए. ४.-नाही 
उत्कर्षा कला, वाणिज्य व विज्ञान १३.-नाही -कार्यवाही सुरु आहे 
महाविद्यालय, भटसाई, TTS, 
गाडगे महाराज आश्रम शाळेच्या 
मागे, वासिंद (पू, ता. शहापूर, 
जि. ठाणे 

५. ।५ जान्हवीज मल्टी फाउंडेठानचे ।१. बी.कॉम. (अकांउठटिंग । ६-नाही-प्रमाणित कागदपत्रे 
वंदे मातरम कॉलेज ऑफ अन्ड फायनांस) जोडली नाहीत 
आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स, 
दिवा-वसई रेल्वे रूट, कोपर 
गांव, डोंबिवली (प.) जि. ठाणे. 

६. ।|६ साईनाथ एज्युकेशन ट्रस्टचे १. बी.कॉम. (अकांउटिंग | ४.-नाही-२०१७ चे आहे 


राजीव गांधी कला, विज्ञान आणि 
वाणिज्य महाविद्यालय, वाशी, 
प्लॉट नं. १६/१७ सेक्टर १० ए, 
वाशी, नवी मुंबई 


अन्ड फायनांस) 


६.-नाही-प्रमाणित नकाशा परंतु 
हायस्कुलच्या इमारतीचा आहे 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१९/(२५०/१९)/मशि-४ 


अ.क्र क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/ शेरा 
अतिरिक्त तुकडी 
| ae 2 3 1 ह| दु 
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, 
सोलापूर 

0. 7 श्री. संगमेश्वर एज्युकेडान | 9. एम.कॉम. ६.-नाही-केवळ तपशिल, 
सोसायटी, सोलापूर संचलित | (भाग-१) इमारतीची प्रमाणित कागदपत्रे 
संगमेश्वर कॉलेज, सोलापूर जोडली नाहीत 

८.-नाही-केवळ यादी व तपशिल 
९.-नाही-कागदपत्रे नाहीत 

८. २ श्री. संगमेश्वर एज्युकेशन | १. बी.एस्सी. ६.-नाही-केवळ तपशिल, 
सोसायटी, सोलापूर संचलित | (भाग-१) इमारतीची प्रमाणित कागदपत्रे 
संगमेश्वर कॉलेज, सोलापूर जोडली नाहीत 

८.-नाही-केवळ यादी व तपशिल 
९.-नाही-कागदपत्रे नाहीत. 

९. ।३ अक्कलकोट एज्युकेशन | १. बी.एस्सी. ३.-नाही-२०१६-चे आहे 
सोसायटी, अक्कलकोट | (भाग-१) ६.-नाही-इमारतीची प्रमाणित 
संचलित Ud खेडगीज कागदपत्रे जोडली नाहीत. 
बसवेश्वर सायन्स, राजा अप्रमाणित नकाझा व छायाचित्र 
विजयसिंह कॉमर्स अन्ड राजा जोडली आहेत 
जयसिंह आर्टस कॉलेज, ७.-नाही-केवळ यादी व तपशिल 
अक्कलकोट ८.-नाही-केवळ यादी 

९.-नाही-केवळ संस्थेचे हमीपत्र 

0 १ अक्कलकोट एज्युकेशन ।१. बी.कॉम. ३.-नाही-२०१६-चे आहे 
सोसायटी, अक्कलकोट | (भाग-१) ६.-नाही-इमारतीची प्रमाणित 
संचलित Ud खेडगीज कागदपत्रे जोडली नाहीत. 
बसवेश्वर सायन्स, राजा अप्रमाणित नकाझा व छायाचित्र 
विजयसिह कॉमर्स अन्ड राजा जोडली आहेत 
जयसिंह आर्टस कॉलेज, ७.-नाही-केवळ यादी व तपशिल 
अक्कलकोट ८.-नाही-केवळ यादी 

९.-नाही-केवळ संस्थेचे हमीपत्र 

7 १. 14 श्री. शिवाजी शिक्षण प्रसारक | 4. बी.कॉम. ६.-नाही-इमारतीची प्रमाणित 
मंडळ, बार्शीचे बी. पी. सुलाखे | (भाग-१) कागदपत्रे नाहीत. अप्रमाणित 


कॉमर्स कॉलेज, कर्मवीरनगर, 
बार्शी, जि. सोलापूर - ४१३ ४११. 


नकाझा 
९.-नाही-संस्थेचे हमीपत्र 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१९/(२५०/१९)/मशि-४ 


अ.क्र क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/ शेरा 
अतिरिक्त तुकडी 

=e २ ३ ae 4 

१२. श्रीराम शिक्षण संस्था पानीव, ता. | १. बी.एस्सी. ई.सी.एस. | ९.-नाही-कागदपत्रे जोडली 
माळशिरस, जि. सोलापूर | भाग-१ नाहीत 
संचलित श्रीराम इन्स्टिटयुट १३.-नाही-कार्यवाही सुरु आहे 
ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, 
पानीव-अकलूज, ता. 
माळशिरस, जि. सोलापूर. 

१३. श्रीराम शिक्षण संस्था पानीव, ता. | १. बी.सी.ए. ९.-नाही-कागदपत्रे जोडली 
माळशिरस, जि. सोलापूर | (भाग-१) नाहीत 
संचलित श्रीराम इन्स्टिटयुट १३.-नाही-कार्यवाही सुरु आहे 
ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, 
पानीव-अकलूज, ता. 
माळशिरस, जि. सोलापूर. 

१४. श्री. विद्या विकास मंडळ, | 9. बी.कॉम. ६.-जमिनीची कागदपत्रे जोडली 
मंगळवेढा, ता. मंगळवेढा, जि. | (भाग-१) आहेत तिथापि, इमारतीची 
सोलापूर श्री. संत दामाजी प्रमाणित कागदपत्रे 
महाविद्यालय, मंगळवेढा, ता. नाहीत.अप्रमाणित नकाशा 
मंगळवेढा. जोडला आहे 

श्रीमती नाथीबाई ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई 

१५. जीवनरेखा प्रतिष्ठान, महिला ।१.बी.सी.ए. १२.-नाही-कागदपत्रे जोडली 
बी.सी.ए. महाविद्यालय, प्लॉट नाहीत 
नं.५१, आय.टी. पार्कजवळ, १३.-नाही-कागदपत्रे जोडली 
एम.आय.डी.सी., लातूर नाहीत 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

१६. मित्र साधना शिक्षण प्रसारक | १. बी.एस्सी -०१ तुकडी | ६.-केवळ अप्रमाणित नकाझा 
मंडळ Ue संचलित राजर्षी जोडला आहे.इमारतीची 
शाहू कला, वाणिज्य व विज्ञान प्रमाणित कागदपत्रे नाहीत 
महाविद्यालय, पाथ्री, ता. फुलंब्री, ९-कागदपत्रे नाहीत 
जि. औरंगाबाद. 

१७. श्री. स्वामी विवेकानंद शिक्षण | १. बी.काम-०१तुकडी ।६.-नाही-अप्रमाणित नकाशा व 


संस्था, कोल्हापूर संचलित 
रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय, 
उस्मानाबाद 


छायाचित्रे जोडली आहेत, 
इमारतीची प्रमाणित कागदपत्रे 
जोडली नाहीत 
९.-नाही-कागदपत्रे नाहीत 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१९/(२५०/१९)/मशि-४ 


अ.क्र क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/ शेरा 
अतिरिक्त तुकडी 
ae | 2 3 l ह| दु 

१८. | ३ श्री. स्वामी विवेकानंद शिक्षण | १. बी.एस्सी - ०१ तुकडी ।६.-नाही-इमारतीची प्रमाणित 
संस्था, कोल्हापूर संचलित कागदत्रे जोडली नाहीत, केवळ 
रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय, तपशिल व छायाचित्रे तसेच 
उस्मानाबाद अप्रमाणित नकाशा जोडला 

आहे. 
संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 

१९. जीवन विकास शिक्षण संस्थेचे | १. बी.एस्सी. ६.-नाही-इमारतीची प्रमाणित 
स्व. पुष्पादेवी पाटील कला, | (भाग-१ कागदपत्रे नाहीत, प्रमाणित परंतु 
विज्ञान महाविद्यालय, रिसोड, अस्पष्ट नकाशा 
ता. रिसोड, जि. वाशिम ७.-नाही-केवळ यादी 

८.-केवळ संस्थेचे प्रमाणपत्र 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 

२०. - मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे | विज्ञान व तंत्रज्ञान ६.-नाही-जमीनीचा 9/92 
के.टी.एच.एम. महाविद्यालय, | बी.एस्सी. ०१ ले वर्ष जोडला आहे इमारतीची 
शिवाजीनगर, ता. जि. नाशिक . प्रमाणित कागदपत्रे जोडली 

नाहीत 

७.-नाही-केवळ यादी 
९.-नाही-केवळ संस्थेचे 
प्रमाणपत्र 

२१. | 2 मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे | वाणिज्य व व्यवस्थापन | अतिरिक्‍त तुकडीची निकड 
वाणिज्य, व्यवस्थापन व | बी.कॉम. ०१ ले वर्ष नसल्याबाबत प्राप्त झालेल्या 
संगणकशास्त्र (सी.एम.सी.एस,) निवेदनानुसार 
महाविद्यालय, गंगापूर रोड, 
नाशिक, ता. जि. नाशिक. 

22. | 3 चाकण शिक्षण मंडळाचे कला व | वाणिज्य व व्यवस्थापन ६.नाही-इमारतीची प्रमाणित 
वाणिज्य महाविद्यालय, मु.पो. | बी.कॉम. ०१ ले वर्ष कागदपत्रे जोडली नाहीत. 
चाकण, आगरवाडी रोड, ता. केवळ छायाचित्रे व अप्रमाणित 
खेड, जि. पुणे. FHT जोडला आहे 


८-नाही-केवळ यादी 
९-नाही-केवळ तपशिल 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१९/(२५०/१९)/मशि-४ 


अ.क्र क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती त्रुटी/ शेरा 
अतिरिक्त तुकडी 
1१ २ ३ 1 ह| 4 
23. अंजुमल खैरूल इस्लामाचे पुना | मानवविज्ञान ६.-नाही-केवळ तपशिल व 
कॉलेज, १६४७ कॅम्प, न्यु. | बी.ए.०१ ले वर्ष छायाचित्रे इमारतीची प्रमाणित 
मोदिखाना, ता. पुणे | वाणिज्य व व्यवस्थापन  । कागदपत्रे जोडली नाहीत 
(महानगरपालिका हद्द), जि. पुणे. | एम.कॉम. - ०१ ले वर्ष ७.-नाही-कागदपत्रे नाहीत 
विज्ञान व तंत्रज्ञान ८.-नाही-केवळ यादी 
एम.एस्सी. (ऑर्गनिक ९.-नाही-केवळ यादी व तपरऱिल 
केमिस्ट्री) ०१ ले वर्ष 
विज्ञान व तंत्रज्ञान 
एम.एस्सी.(कॉम्प्युटर 
सायन्स) 


२. तसेच, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, 
सोलापूर यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांपैकी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर (०१ 
प्रस्ताव) व शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर (०६ प्रस्ताव) हे प्रस्ताव व्दितीय व तृतीय वर्षांच्या नैसर्गिक वाढीच्या 
तुकडींसंदर्भात जलदगती अतिरिक्त तुकडी अंतर्गत शिफारशीत करण्यात आले आहेत. तथापि, या प्रस्तावांना 
जलदगती तुकड्यांतर्गत शासनस्तरावरुन मान्यता देण्याचे अभिप्रेत नसल्याने विवरणपत्र -ब मध्ये नमूद 
केलेल्या अतिरिक्त नैसर्गिक वाढीच्या (विद्यापीठांकडून भाग-२ व भाग-३ म्हणून प्रस्तावित केलेल्या) तुकड्यांचे 
प्रस्ताव जलदगती अंतर्गत नामंजूर करण्यात येत आहेत. तथापि, या प्रस्तावांसंदर्भात दिनांक ३१.०५.२००२ व 
दिनांक १४.०३.२०११ च्या शासन निर्णयामध्ये विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार तपासून 
serdar नियमोचित कार्यवाही करण्याबाबत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ व 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात आले आहे. 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी जलदगती अतिरिक्त तुकड्यांतर्गत प्राप्त नैसर्गिक विस्तारीकरणाचे प्रस्ताव 
विवरणपत्र ब 
अ.क्र. । क्र. संस्था/महाविद्यालय प्रस्तावित जलदगती शेरा 
तुकडी 
ae. 3 Li, a ee | ७ 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर af विस्ताराच्या 
तुकडयांना मान्यता 
i वि श्री. शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, Tara | १. बी.कॉम. (भाग-२) देण्यासंदर्भातील दिनांक 
बी. पी. सुलाखे कॉमर्स कॉलेज, ३१.०५.२००२ व दिनांक 
कर्मवीरनगर, बार्शी, जि. सोलापूर. १४.०३.२०११ च्या शासन 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. निर्णयान्वये मान्यता देणे 
अपेक्षित असल्याने या 
२. [9 | राजाराम महाविद्यालय, कोल्हापूर तुकड्यांना जलदगती 
३. | 2 कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, २. बी.एस्सी. - (भमाग-२) । तुकडींतर्गत मान्यता देता 

आसु्ले-पोर्ले, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर येत नाही. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०१९/(२५०/१९)/मशि-४ 


४. | ३ डा. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, १. बी.काम. - (भाग-३) 
पेठवडगाव, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 

4. | ४ पद्मभूषण डॉ. वसंतरावदादा पाटील १. बी.काम. - (भाग-३) 
महाविद्यालय, तासगांव, जि. सांगळी 

६. | ५ श्रीमती कस्तुरबाई वालचंद महाविद्यालय  ।१. बी.एस्सी. - (माग-२ 
(कला व विज्ञान), सांगली, जि. सांगली 

७. | ६ बळवंत कॉलेज, विटा, जि. सांगळी १. बी.कॉम. - (भाग-२) 


३. प्रसंगत: कवयित्री बईणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
समाजकार्य महाविद्यालय, मोराणे (नकाणे), धुळे, ता.जि. धुळे या महाविद्यालयामध्ये शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० 
साठी बी.एस. डब्ल्यू (प्रथम वर्षी जलदगती अतिरिक्त तुकडीचा प्रस्ताव शासनास शिफरश्लीत केला आहे. 
तथापि, सद्य:स्थितीत सर्व कार्यरत समाजकार्य महाविद्यालय सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत असून त्यांचे 
संपुर्ण संनियंत्रण व अनुदानाबाबतची कार्यवाही त्या विभागामार्फत करण्यात येत असल्यामुळे विद्यापीठाने या 
विभागास सादर केलेला उपरोक्त प्रस्ताव मंजूर न करता पुढील कार्यवाहीसाठी सामाजिक न्याय विभागाकडे 
हस्तांतरीत करण्यात आला आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०८३११२५५२६५१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by VINOD VASANT DALI 
IN, 


Di 

ण ht 

2.5.4.20=167d8b62a8b227c6708ad 19d0236d916621b1226f821celff 
50९860, 


street=MANTRALA\ 


VASANT DAMS 
(fa. व. दळवी) 
अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 


महाराष्ट्र शासन 


) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 
) संबंधित संस्था,(विद्यापीठामार्फत) 

) निवड नस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


